होमिओपॅथी सल्लागार समितीचे पुनर्गठन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, 


झछासन निर्णय क्रमांक.एमईडी-१०२२/प्र.क्र.४५९/२३/शिक्षण-२ 


गो.ते.रुग्णालयाची नवीन इमारत, ९ वा मजला, गो.ते. रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय,मुंबई Yoo ००१ 


दिनांक:- १०/०१/२०२४ 


वाचा:- वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.महोप-०६२२/प्र.क्र.४१/अधिनियम, 
दिनांक २९/०६/२०२२. 


शासन निर्णय:- 


राज्यात होमिओपॅथीचा विकास व संशोधन आणि होमिओपॅथीचे शिक्षण या संदर्भात 


शासनाला सल्ला देण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२९/०६/२०२२ अन्वये गठीत करण्यात 


आलेल्या होमिओपॅथी सल्लागार समितीचे खालीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र नाव समितीमधील पदनाम 

हिं SLL सु. इंदुलकर, माजी अध्यक्षा, महाराष्ट्र होमिओपॅथी अध्यक्ष 
परिषद, मुंबई 
प्रशासक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद, मुंबई सदस्य 
डा.बाहुबली हि. शाहा, माजी प्रशासक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी सदस्य 
परिषद, मुंबई 

४ डॉ. नितिन गावडे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र होमिओपॅथी सदस्य 
परिषद, मुंबई 

५ अधिष्ठाता, शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय, जळगांव सदस्य 

६ अधिष्ठाता (होमिओपथी), महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, सदस्य 
नाशिक 

७ उपसंचालक (होमिओपॅथी), आयुष संचालनालय, मुंबई सदस्य सचिव 


२. सदर समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 
राज्यात होमिओपॅथीचा विकास व संशोधन, होमिओपॅथीचे शिक्षण या संदर्भात 


शासनाला सल्ला देणे. 


i. शासन या समितीकडे जे विषय अभ्यासपूर्ण सल्ला देण्याकरीता/ अहवाल देण्याकरीता 


सोपवेल, त्याबाबत शासनास अहवाल सादर करणे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-१०२३/प्र.क्र.४५९/२३/शिक्षण-२ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४०११०१४१८४०५०१३ असा आहे. सदर शासन निर्णय 


डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 

AJ | T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f736f 
T U KA R A M db4fe137863b178345a5ead34dbfb12, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
rialNumber=71214F99804ABAAE1EA28D5F7 


seri 
94C1BA337889880D0C567C29D025934340956 
DF, cn=AJIT TUKARAM SASULKAR 

Date: 2024.01.10 15:42:46 +05'30' 


(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व आयुष, मुंबई. 
) 

) 
) 
) 


संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 

उप संचालक (होमिओपॅथी), आयुष संचालनालय, मुंबई. 

अधिष्ठाता (होमिओपॅथी), महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 


अधिष्ठाता, शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय, जळगांव. 
११) प्रशासक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद, मुंबई. 
१२) प्रबंधक, महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषद, मुंबई. 


१०) 
) 
) 
93) डॉ. रजनी सु. इंदुलकर, मुंबई. 
) 
) 
) 


१४) डॉ. बाहुबली हि. शाहा, मुंबई. 
डॉ. नितिन गावडे, मुंबई. 
निवड नस्ती (शिक्षण-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


